सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी 
बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे दि. ०१.०३.२०२० पासून पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२०/प्र.क्र.७३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जूलै, २०२०. 


संदर्भ:- (१) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-एनसीसी- 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि. २७.१०.२०१६. 
(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-एनसीसी- 
२०१९/प्र.क्र.२७०/क्रीयुसे-३ दि. १७.१०.२०१९. 
(३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/ 
१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० 


प्रस्तावना:- 
संदर्भ क्रं.(१) येथील दिनांक २७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये वाशिम व सिंधुदूर्ग 


येथे नवीन एन.सी.सी. बटालियन स्थापना करण्याकरीता नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली 


आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत एन.सी.सी. 


आस्थापनेवरील झासन निर्णय क्र.एनसीसी-२०११/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-३, दि २० सप्टेंबर, २०११ 


अन्वये एकूण १००६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्रं. (2) 


येथील दिनांक १७.१०.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील एन.सी.सी. 


बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील १० अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


सदर क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत सिंधुदूर्ग व वाशिम 


येथीळ नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरीळ १० अस्थायी पदांना दिनांक 


०१.०३.२०२० पासून दिनांक ३१.०८.२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२०/प्र.क्र.७३/क्रीयुसे-३ 


शासन निर्णय:- 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत एन.सी.सी. 


आस्थापनेवरील सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील 


एकुण १० अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. सदर १० अस्थायी पदांचा तपशील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 


दर्डाविण्यात आला आहे. 


२. यावरील खर्च संबंधित Sabra खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली संबंधीत 


आर्थिक वर्षासाठी केलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेशा संदर्भ क्रं.(३) येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 92.02.2020 अन्वये 


प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 


२०२००७०१११४३२८४८२१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


j DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S = 
Swat । M ad h U ka r Maharastra, O = Govemnient OF Maharashtra, 
QU = School Education and Sports Department 
N ana | Date: 2020.07.01 11:53:24 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) मा. मंत्री. (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. राज्यमंत्री. (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) अपर मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

५) अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ व २,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा )-१ व २,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

८) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, कोल्हापूर व अमरावती विभाग. 
९) जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सिंधुदूर्ग व वाशिम, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२०/प्र.क्र.७३/क्रीयुसे-३ 


१०) सर्व गट प्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, 

११) सर्व समादेशक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, 

१२) वित्त विभाग (व्यय-५)/नियोजन विभाग (का १४७१), मंत्रालय मुंबई 

93) कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


94) ५८-महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 
१६) ५९-महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 
१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग व वाशिम 

१८) निवड नस्ती, क्रीयुसे -३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत असलेल्या सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील 


विवरणपत्र - अ. 


अस्थायी पदे दि. ०१.०३.२०२० पासून पुढे चाळू ठेवण्याकरीता दर्शविणारे विवरणपत्र. 


२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 


om ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
अ. | पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे च्याच) eee २०१९-२० मध्ये पदे चालू 
मि ' | सदरपदनिर्माणकेले, ते आदेश । % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
क्र. क्रमांक व दिनांक वेतनश्रेणी । संख्या । ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व ) क व दिनांक 
निर्णयाचा क्रमांक व , 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 
i . | dear fetta रु.५२००- शि शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व | मागणी क्र.ई-३. २२०४- (१०२) विद्यार्थ्यासाठी 7 
शासन निर्णय,शालेय Bret J  । २०२०० क्रीडा विभाग,क्र.राछासे- युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यासाठी युवक 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- २०१९/प्र.क्र.२७०/ क्रीयुसे-३, | कल्याण कार्यक्रम (0909) राष्ट्रीय 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि.१७.१०.२०१९ छात्रसेना(अनिवार्य) (२२०४ ००१६) ०१ वेतन या 
दि.२७.१०.२०१६ लेखाशिर्षाखाली अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२. वरिष्ठ लिपिक रु.५२००- | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. शि 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व २०२०० 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
3. | कनिष्ठ लिपिक रु.५२००- a वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व २०२०० 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- 


ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 


२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 


अ. | पदनाम वज्या शासन निर्णयाद्वारे नव्याची । वदा २०१९-२० मध्ये पदे चाळू 
' | सदरपदरनिर्माणकेले, ते आदेश री शं % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
र कवाटेनाक वेतनश्रेणी || संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व | कंगवा नाक 
निर्णयाचा क्रमांक व न 
वर्ग-४ ची पदे 
४. | लष्कर रु.४४४०- । शासन Pera ares शिक्षण व | वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व ७४४० क्रीडा विभाग, क्र.राछासे- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- २०१९/प्र.क्र.२७०/ क्रीयुसे-३, 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि.१७.१०.२०१९ 
दि.२७.१०.२०१६ 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 
र . | dear festa रु.५२००- 7 शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व | वरीलप्रमाणे. 7 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व | २०२०० क्रीडा विभाग,क्र. राछासे- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/ २०१९/प्र.क्र.२७०/ क्रीयुसे-३, 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि.१७.१०.२०१९ 
दि.२७.१०.२०१६ 
२. | वरिष्ठलिपिक रु.५२००- 7 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व २०२०० 
क्रोडा विभाग,क्र.एनसीसी- 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
३. | कनिष्ठ लिपिक रु.५२००- 2 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व २०२०० 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- 


ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 


झं पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे सध्याची । पदांची 20%¢-20 HEA पो चाले 
| ' | सदरपदरनिर्माणकेले, ते आदेश न 7 % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
, कता क वेतनश्रेणी || संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व . os 
निर्णयाचा क्रमांक व ; 
वर्ग-४ ची पदे 
४. | लष्कर रु.४४४०- शि शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व | वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व ७४४० क्रीडा विभाग,क्र. राछासे- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- २०१९/प्र.क्र.२७०/ क्रीयुसे-३, 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि.१७.१०.२०१९ 
दि.२७.१०.२०१६ 
एकूण पदे | ao | ० 


if Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
Swati Madhukar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = School Education and Sports Department 


N an al Date: 2020.07.01 11:53:53 +05'30" 


(स्वाती म. नानल) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


